महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

क्र . ७ ] बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ : चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 


नगर 
परिषदेचे 

नाव 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


सत्यमेव जयते 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


लोकसंख्या ( सन २०११ च्या 

जनगणने नुसार ) 
एकुण अनुसूचित अनुसूचित 

जाती 

जमाती 

वैजापूर ४१२ ९ ६ ६२७ ९ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांजकडून 
अधिसुचना 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ 


जा.क्र .२०२३ / नपाप्र / निवडणुक / कावि -५५४ मा अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र जा.क्र . रानिआ / 
नप -२०२३ / प्र.कं .१ / का -६ दिनांक ०६/०४/२०२३ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील 
तरतुदीस अनुसरून सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) 
औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर नगरपरिषदसाठी एकुण निवडुन येणाऱ्या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात 
येत आहे . 


त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग प्रवर्ग करिता आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


दिनांक : १ ९ .०४.२०२३ 

ठिकाण : औरंगाबाद 


औ . भाग १ - अ ( असा ) - ७ 


१०६१ 


१ 


एकुण 
सदस्य 

संख्या 


२५ 


[ किंमत ०.०० रु . ] 


अनुसूचित अनुसूचित 
जमाती 

जाती 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 
एकुण महिला एकुण महिला एकुण महिला एकुण महिला 

०२ 09 ०१ * ०७ 


०४ 


१ 


०४ 


टीप : * वैजापूर नगरपरिषद मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण 
प्रवर्गासाठी आरक्षीत करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत असेल . 


अराखीव 


१३ ०६ 


( सुनिल केंद्रेकर ) 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 
नगर परिषद , प्रशासन औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 

BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL 
ADMINISTRATION , AURANGABAD 


Name of 
Muncipal 

Council 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL 
TOWNSHIPS ACT 1965 


No.2023 / MUN.ADMN / ELE / WS 554 As per Maharashtra State Election Commission's letter No.CEC / 
mc - 2023 / CR - 1 / Des - 6 Date.06 / 04 / 2023 Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats 
& Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration the population figures of Census of 2011 ( Including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of citizens ) the number of municipal councilors in Vaijapur 
Municipal Council in Aurangabad District is being fixed as mentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also being fixed as mentioned in the following table 


Population ( As per 2011 Census ) 


Total 


Vaijapur 41296 


NOTIFICATION 


Scheduled Scheduled 
Castes Tribes 


Date : 19.04.2023 


6279 


1061 


Total 
No. of 
Counci 

lors 


25 


Scheduled 
Castes 


04 


Scheduled 
Tribes 


02 


भाग - १ अ - असाधारण 


Total Woman Total Woman Total Woman 


01 


01 * 


Backward Class Unreserved 
of Citizen 


07 


04 


Total Woman 


13 


06 


Note : * In Vaijapur Municipal Council the number of seats to be rserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was not reserved for woman in previous election . So now the seat will be reserved for woman in this election . 

Place : Aurangabad 


( Sunil Kendrekar ) 

Divisional Commissioner and Regional Director 
of Municipal Administration , Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ : चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अ औरंगाबाद विभाग दिनांक ०४ जुलै २०२२ नुसार प्रसिध्द अधिसुचना 
क्रमांक २०२२ / नपाप्र / निवडणूक / कावि -८१२ दिनांक ०४/०७/२०२२ करिता शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ 


जा.क्र .२०२३ / नपाप्र / निवडणुक / कावि -५५६ ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ औरंगाबाद 
विभाग दिनांक ०४ जुलै २०२२ नुसार प्रसिध्द अधिसुचना क्रमांक २०२२ / नपा / निवडणूक / कावि -८१२ दिनांक ०४/०७/२०२२ 
नुसार यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट नगरपरिषदेसाठी निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या निश्चित करुन प्रसिध्द करण्यात 
आली होती . त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य 
संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात आली होती . 


नगर 
परिषदेचे 

नाव 


लोकसंख्या ( सन २०११ च्या 
जनगणने नुसार ) 
एकुण अनुसूचित अनुसूचित 

जाती 

जमाती 

किनवट २८४५४ ३५ ९ ० 


१८४४ 


नगर लोकसंख्या ( सन २०११ च्या 
परिषदेचे जनगणने नुसार ) 

नाव एकुण अनुसूचित अनुसूचित 

जाती 

जमाती 

किनवट २८४५४ ३५ ९ ० 


दिनांक : १ ९ .०४.२०२३ 

ठिकाण : औरंगाबाद 


१८४४ 


२ 


निवडून अनुसूचित जाती 

द्यावयाची 

एकुण स्त्री 


सदस्य 

संख्या 


२१ 


२१ 


०३ 


०२ 


०३ 


एकुण अनुसूचित अनुसूचित 
सदस्य जाती जमाती 

संख्या 

एकुण स्त्री 


अनुसूचित जमाती 

एकुण स्त्री 


आणि ज्याअर्थी मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र .०७ / का -६ 
दिनांक ०६ एप्रिल २०२३ अन्वये आयोगाचे आदेश दिनांक २२ जुलै २०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार समर्पित मागासवर्ग आयोगाने 
नगरपरिषद / नगरपंचायतीबाबत निश्चीत केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागांची 
गणना करुन सुधारीत सदस्य संख्या निश्चित करुन शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यास कळविले आहे . 

त्याअर्थी उक्त दिनांक ०४.०७.२०२२ चे अधिसूचनेत सुधारणा करुन नांदेड जिल्ह्यातील नगर परिषद किनवट साठी 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह ) खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


एकुण 


०१ 


०२ ०१ 


स्त्री एकुण 


०० 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 


०५ 


अराखीव 


एकुण 


०३ 


१७ 


स्त्री 


स्त्री एकुण 


० ९ 


अराखीव 


स्त्री 


१२ ०६ 


टीप : * नगरपरिषद किनवट मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा 
स्त्रियांकरिता आरक्षीत करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत नसेल . 


( सुनिल केंद्रेकर ) 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ : चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 

CORRIGENDUM TO NOTIFICATION PUBLISHED BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & 
REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION , AURANGABAD IN EXTRA ORDINARY 
GAZETTE PART I - A DATED 04th JULY 2022 VIDE ORDER NO.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS - 812 
DATED 04th JULY 2022 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION , 
AURANGABAD 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT 1965 


No.2023 / MUN.ADMN / ELE / WS - 556 Whereas , the Notification was published in Extra Ordinary Gazette 
part I - A Dated 04th July 2022 vide order no.2022 / MUN.ADMN / ELE / Ws - 812 Dated 04th July 2022 the number of 
municipal councilors in respect of Kinwat Municipal Councils in Nanded District was fixed as mentioned below . 
Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were also fixed 
as mentioned in the following table . 


Name of 
Municipal 

Council Total 


Kinwat 


Population ( As per 2011 Census ) No. of 

Councilors 


28454 


Name of 

Municipal 

Council 


Total 


Scheduled Scheduled 

Castes 

Tribes 


Kinwat 28454 


3590 


Population ( As per 2011 Census ) 


Place : Aurangabad 


1844 


Date 19.04.2023 


Scheduled Scheduled 
Castes Tribes 


3590 


21 


1844 


Scheduled Castes 


Total 
No. of 
Counci 

lors 


21 


Total Woman 


03 


And whereas , letter No. SEC / NP / 2022 / CR No.07 / Desk 6 dated 06th April 2023 the State Election Commis 
sion , of Maharashtra State has directed to fix the number of seats for Backward Class of Citizens as per percentage 
of population belonging to Backward Class of Citizens in respective Municipal Councils / Nagar Panchayat according 
to order of State Election Commission dated 22/07/2022 and publish it in the gazette . 


In view of the above , the notification dated 04/07/2022 is hereby amended for Kinwat Municipal Councils in 
Nanded District and number of seats to be elected and number of seats to be reserved for women ( including the 
seats belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) is being fixed and 
mentioned in the table below . 


Scheduled 
Castes 


03 


02 


Schduled Tribes 


02 


Total 


01 


01 


Scheduled 
Tribes 


भाग - १ अ - असाधारण 


Woman 


00 * 


00 * 


Total Woman Total Woman Total Woman 


Total Woman 


05 


Unreserved 


Backward Class 
of Citizens 


17 


03 


09 


Unreserved 


Total Woman 


12 


Note : * In Kinwat Municipal Council the Number of seats to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was reserved for Woman in the previous election . So now the seat will not be reserved for woman in this election . 


06 


( Sunil Kendrekar ) 

Divisional Commissioner and Regional Director 
of Municipal Administration , Aurangabad . 


औरंगाबाद विभाग 


नगर 
पंचायतचे 

नाव 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग दिनांक ०४ जुलै २०२२ नुसार प्रसिध्द अधिसुचना 
अ 
क्रमांक २०२२ / नपाप्र / निवडणूक / कावि -८११ दिनांक ०४/०७/२०२२ करिता शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ : चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 


जा.क्र .२०२३ / नपाप्र / निवडणुक / कावि -५५५ ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
दिनांक ०४ जुलै २०२२ नुसार प्रसिध्द अधिसुचना क्रमांक २०२२ / नपाप्र / निवडणूक / कावि -८११ दिनांक ०४/०७/२०२२ नुसार 
यापूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री नगरपंचायत क्षेत्रासाठी निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या निश्चित करुन प्रसिध्द 
करण्यात आली होती . त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन 
ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आली होती . 


लोकसंख्या ( सन २०११ च्या 
जनगणने नुसार ) 


एकुण अनुसूचित अनुसूचित 

जाती 

जमाती 

फुलंब्री १८६८३ १३ ९ ४ 


नगर 
पंचायतचे 

नाव 


लोकसंख्या ( सन २०११ च्या 

जनगणने नुसार ) 

अनुसूचित अनुसूचित 
जमाती 

जाती 

फुलंब्री १८६८३ १३ ९ ४ 


एकुण 


६४२ 


दिनांक : १ ९ .०४.२०२३ 

ठिकाण : औरंगाबाद 


निवडून 
द्यावयाची 


६४२ 


सदस्य 

संख्या 


१७ 


3 


एकुण 
सदस्य 

संख्या 


१७ 


अनुसूचित जाती 

स्त्री 


एकुण 


०१ 


39 


oo 


आणि ज्याअर्थी मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र .०७ / का -६ दिनांक 
०६ एप्रिल २०२३ अन्वये आयोगाचे आदेश दिनांक २२ जुलै २०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार समर्पित मागासवर्ग आयोगाने 
नगरपरिषद / नगरपंचायतीबाबत निश्चीत केलेल्या टक्केवारीच्या प्रमाणात नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागांची गणना 
करुन सुधारीत सदस्य संख्या निश्चित करुन शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यास कळविले आहे . 

त्याअर्थी उक्त दिनांक ०४.०७.२०२२ चे अधिसूचनेत सुधारणा करुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील नगरपंचायत फुलंब्री साठी 
निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह ) खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


०० * 


अनुसूचित अनुसूचित 

जाती 

जमाती 

एकुण स्त्री 


अनुसूचित जमाती 

एकुण स्त्री 


एकुण 


०१ 


०१ 


०० * 


०० * 


स्त्री एकुण 


नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग 


अराखीव 


एकुण 


०४ ०२ 


१५ 


स्त्री एकुण 


स्त्री 


० ९ 


अराखीव 


११ 


५ 


स्त्री 


०७ 


टीप : * नगरपंचायत फुलंब्री मध्ये अनुसूचित जातीसाठी व अनुसूचित जमाती करिता प्रत्येकी एक जागा अनुज्ञेय आहे . तथापी 
मागील निवडणुकीत सदरच्या दोन्ही प्रवर्गाच्या जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत करण्यात आल्या होत्या . त्यामूळे आता त्या जागा 
स्त्रियांकरिता आरक्षीत नसतील . 


( सुनिल केंद्रेकर ) 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ९ एप्रिल २०२३ : चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४५ 

CORRIGENDUM TO NOTIFICATION PUBLISHED BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & 
REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION , AURANGABAD IN EXTRA ORDINARY 
GAZETTE PART I -A DATED 04th JULY 2022 VIDE ORDER NO.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS - 811 
DATED 04th JULY 2022 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION , 
AURANGABAD 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS 
ACT 1965 

No.2023 / MUN.ADMN / ELE / WS -555 Whereas , the Notification was published in Extra Ordinary Gazette 
part I - A Dated 04th July 2022 vide order no.2022 / MUN.ADMN / ELE / Ws - 811 Dated 04th July 2022 the number of 
municipal councilors in respect of Fulambri Nagar Panchayat in Aurangabad District was fixed as mentioned 
below . Similarly , the number of seats to be reserved for women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were also 
fixed as mentioned in the following table . 


Name of 

Nagar 
Panchayat 


Fulambri 


Population ( As per 2011 Census ) 


Total Scheduled Scheduled 

Castes 

Tribes 


Name of 

Nagar 

Panchayat 


18683 


Total 


1394 


Fulambri 18683 


642 


Date 19.04.2023 


Scheduled Scheduled 
Castes Tribes 


1394 


No. of 
Councilors 


17 


642 


Scheduled Castes 


Total 
No. of 
Counci 

lors 


Total Woman 


17 


01 


And whereas , letter No. SEC / NP / 2022 / CR No.07 / Desk 6 dated 06th April 2023 the State Election Commis 
sion , of Maharashtra State has directed to fix the number of seats for Backward Class of Citizens as per percentage 
of population belonging to Backward Class of Citizens in respective Municipal Councils / Nagar Panchayat according 
to order of State Election Commission dated 22/07/2022 and publish it in the gazette . 


00 * 


In view of the above , the notification dated 04/07/2022 is hereby amended for Fulambri Nagar Panchayat in 
Aurangabad District and number of seats to be elected and number of seats to be reserved for women ( including 
the seats belonging to Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) is being fixed and 
mentioned in the table below . 

Population ( As per 2011 Census ) 


Scheduled 
Castes 


Schduled Tribes 


Total Woman 


01 00 * 


01 


भाग - १ अ - असाधारण 


00 * 


Scheduled 
Tribes 


01 00 * 


Total Woman Total Woman Total Woman 


Unreserved 


Total Woman 


04 


15 


02 


Backward Class Unreserved 
of Citizens 


09 


Total Woman 


11 


Note : * In Fulambri Nagar Panchayat , the number of seats to reserved for Scheduled Castes & Scheduled 
Tribes is one for each category . The said seats were reserved for Woman in previous election . So now the said 
seats will be not reserved for woman in this election . 

Place : Aurangabad 


07 


( Sunil Kendrekar ) 

Divisional Commissioner and Regional Director 
of Municipal Administration , Aurangabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


